ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील 
MIP कंपन्यांद्वारे घेण्यात येणाऱ्या कर्ज / 
इतर करारास शासन हमी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१७१/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जुले, २०२०. 


शासन निर्णय: 


कोव्हीड-१९ या साथीच्या रोगाचा जागतिक स्तरावर परिणाम झाला असून वीज क्षेत्रासह 

सर्व क्षेत्रावर याचा परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्रातील वीजेची दररोजची सरासरी मागणी २३००० 
मेगावॅट वरून १६००० मेगावॅट इतकी कमी झाली आहे परिणामी पुरेशी वीजेची उपलब्धता, 
गुणवत्ता राखणे व सर्वासाठी वीज या मुख्य योजनेच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही, महाराष्ट्र 
विद्युत्‌ नियामक आयोगाने औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांना दिलेल्या सवलती तसेच 
शासनाकडील सवलती पाहता महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण कंपनीस आर्थिक समस्येला 
तोंड द्यावे लागणार आहे. रोकड सुलभता , वीज खरेदीची अदायगी, मासिक खर्च इ. मध्ये आर्थिक 
तुट उद्भवणार आहे. याकरिता विविध उपाययोजनांच्या अंतर्गत या कंपन्यांद्वारे उभारण्यात येणाऱ्या 
कर्जास शासन हमी दिल्यास असे कर्ज स्वस्त दरात उपलब्ध होण्याची शक्यता विचारात घेता अशा 
कर्जास शासन हमी अनुज्ञेय करण्याच्या प्रस्तावावर मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ०९.०६.२०२० रोजी 
झालेल्या बैठकीमध्ये चर्चा होऊन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला. 

१. एम. एस. ई. बी. सूत्रधारी, महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण कंपन्यांद्वारे निधी 
उपलब्धतेकरिता एनटीपीसी अथवा पीएफसी अथवा आरईसी अथवा राष्ट्रीयकृत बँका अथवा 
वित्तीय संस्था यांच्या समवेत करण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या करारास महाराष्ट्र शासनातर्फे 
कमाल रुपये २०,००० कोटी (अक्षरी रुपये वीस हजार कोटी) इतक्या रकमेस हमी अनुज्ञेय 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. या हमी करिता शासनाकडून आकारण्यात येणारे हमी शुल्क माफ करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

३. सदर कर्ज व हमी रक्कमेच्या संदर्भात घ्यावयाच्या कर्जाची रक्कम आणि अनुषंगिक अटी व 
शर्ती मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चाधिकार समिती निश्चित करेल. सदर समितीची 
रचना खालीलप्रमाणे राहील. 


(१ मा.मुख्य सचिव -- अध्यक्ष 
(२) अपर मुख्य सचिव (वित्त) -- सदस्य 
(३) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) -- सदस्य 
(४ प्रधान सचिव (ऊर्जा) -- सदस्य 
(4) उपसचिव(ऊर्जो) -- सदस्यसचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१७१/ऊर्जा-५ 


४. 


षु. 


मान्यतेची कार्यवाही पुढीलप्रमाणे असेल - 


(१) उक्त प्रस्ताव सादर करताना वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १६.०३.२०२० 
नुसार परतफेडीचे स्त्रोत व वेळापत्रक तसेच शासन निर्णया सोबतच्या 
विवरणपत्रातील विहित नमुन्यातील माहिती महावितरण कंपनीने कर्ज 
प्रस्तावासोबत सादर करावी. 

(२) प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन सदर प्रस्ताव ऊर्जा विभागाद्वारे वित्त विभागास 
सादर करण्यात येईल. सदर प्रस्तावावर वित्त विभागाचे अभिप्राय प्राप्त करुन ऊर्जा 
विभागामार्फत प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीसमोर ठेवण्यात येईल. 

(३) वरील समितीने मान्य केलेल्या अटी व शर्तीनुसार ऊर्जा विभागामार्फत पुढील 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

(४) उक्त अटी व शर्ती विचारात घेऊन कंपनीव्दारा प्राधिकृत अधिकारी तसेच ऊर्जा 
विभाग व वित्त विभागातील प्राधिकृत अधिकारी कर्ज करारावर स्वाक्षरी करतील. 

(4) सदर प्रस्ताव फक्त कोविड प्रादुर्भाव लॉकडाऊन कालावधीत झालेल्या तुटी पुरता 
सिमित राहील. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७०२/अर्थबळ दिनांक 


१३/०७/२०२० अन्वये प्राप्त सहमती नुसार व मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७२४१३२८०४९२१० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


eon SG MM 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant 
Pundlik 
Badgeri 


(प्र.पुंबडगेरी) 
शासनाचे उपसचिव 


. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१७१/ऊर्जा-५ 


१०. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

११. व्यवस्थापकीय संचालक, मराविमं सुत्रधारी कंपनी, मुंबई- ०१. 

१२. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व), 
मुंबई-५१ 

१३. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्वी, 
मुंबई-५१ 

१४. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी, प्रकाशगंगा, बांद्रा (पूर्व), 
मुंबई-५१ 

१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१६. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१८.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९. अवर सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. कक्ष अधिकारी, (अर्थसंकल्प/व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१. निवड नस्ती (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


